RNI No . MAHBIL / 13/2 /2011 - TC 
www .dgps.maharashtra .gov.in 


SANKE 


SAAT 


Neo 


Kaise 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - १६ ] 


बुधवार , मार्च २८ , २०१८ / चैत्र ७, शके १९४० 


[ पृष्ठे २० 


असाधारण क्रमांक १६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

परिशिष्ट ७- ब 
क्रमांक पालिका- ३/ निवडणूक / ३२० / २०१८ . - राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी/ १०९४/ 
१६४/ १९९४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर १९९४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०) (यापुढे “ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केले ) चे कलम १० (१) अन्वये 
जळगाव जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे मुक्ताईनगर नगरपंचायत जितक्या प्रभागांत विभागण्यात येईल त्या 
प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी 
जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या 
स्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील. 

सदर प्रभाग दर्शविणारा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ४०) चे कलम १०, पोट- कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे या कार्यालयाचेदिनांक १ मार्च २०१८ रोजीच्या 
पत्रान्वये उक्त नगरपंचायतीच्या क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून प्राप्त झालेल्या हरकतींवर 
विचार करून विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार मी , किशोरराजे निंबाळकर , जळगाव जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १०, पोट- कलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 

आदेश 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४०) च्या 
कलम ९, पोट - कलम (२) अन्वये विभागीय आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन, नाशिक विभाग , नाशिक यांचेकडील पत्र क्रमांक नपा -२/ १/ 
अंतिम प्रभाग रचना/ २०१८/ जा . क्र . १६५ / १८ , दिनांक २२ मार्च २०१८ अन्वये मुक्ताईनगर नगरपंचायतीच्या बाबतीत पुढे दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या 
सदस्यांची संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्ग यांचेसाठी राखून ठेवावायच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्ग यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 
( क) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 


to 


वि ( एच) ९२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २८ , २०१८ / चैत्र ७, शके १९४० 


( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी .. 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरून). 
( ४) उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ), (ब) व ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, .. 

अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची 
संख्या खालीलप्रमाणे राहील - 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
( ५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा ) 
त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी/ १०९४/१६४/ १९९४ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
१९९४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( सन १९६५ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १० यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १०, पोट- कलम ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून मी , किशोरराजेनिंबाळकर, जळगाव जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागांत विभागण्यात येईल त्या 
प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागांमध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्ग व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गातील स्त्रियांसह ) 
जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 


प्रभाग 
क्रमां 
क 


प्रभागाचे 

नांव 
असल्यास 


मुक्ताईनगर नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०१८ 

परिशिष्ट ३ 
प्रभाग निहाय लोकसंख्या, प्रभागाची व्याप्ती व आरक्षण 
प्रभागाची जागा | प्रभागाची व्याप्ती ( उत्तर, पूर्व, दक्षिण , 
एकूण क्रमांक 

पश्चिम) 
लोकसंख्या 
अनुसचित 

जातीची 
लोकसंख्या, 
अनुसूचित 
जमातीची 
लोकसंख्या 


आरक्षणाची स्थिती किती। 

जागा कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे अनु . 
जाती/ अनु . जमाती/ 
नागरीकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्ग व स्त्रीयांसाठी 
( अनु . जाती/ अनु. 
जमाती/ नागरीकांचा 
मागासवर्ग स्त्रीया साठी 

धरुन) 


एकूण १३८२ 
अनुसूचित 
जाती ८० 

| १ 
अनुसूचित 
जमाती 
३०७ 


उत्तर बाजु:- जुन्या मुक्ताईनगर 
मंदिराकडे जाणाऱ्या तुटलेल्या पुला 
पासुन बॅक वॉटरच्या कडे कडेने पुर्वेकडे 
वळुन वडाच्या झाडापर्यत . 
पुर्व बाजु :- वडाच्या झाडापासुन पाण्याची 
जुनी टाकी घेवून , जुने मेहतर कॉर्टर 
घेवून प्रभाकर पाटील यांचा गोठा घेवून नागरीकांचा मागास 
सुपडु नारायण पाटील तेथुन लेवा मढी प्रवर्ग व्यक्ती 
हनुमान मंदिर घेवून आशालता पापडीकर 
यांचे घर घेवून बाळासाहेब फडवणीस 
यांचे जुने घर घेवून रस्ता ओलांडुन जुने 
पोष्ट ऑफिस घेवून संपूर्ण वाणी वाडा 
| घेवून नईमखान यांचे घर घेवून जुना 
व्हिडीओ सेन्टर घेवून वसंत सदावर्ते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २८ , २०१८ / चैत्र ७, शके १९४० 

यांचे घर घेवून शेखर शेठ यांचे घर घेवून 
किरणा दुकान घेवून संपुर्ण शिंगोटे वाडा 
घेवून , संपुर्ण कर्नाटकीवाडा घेवून सिनेमा 
टॉकिज घेवून विकास सोसायटी घेवून 
रस्ता ओलांडुन राज डेअरी घेवून 
कब्रस्थान मशिद घेवून बाजार रस्त्या 
पर्यंत . 
दक्षिण बाजु :- बाजार रस्त्यापासुन 
पश्चिमेकडे दिवानशहा दर्गा घेवून 
बाजारातील हनुमान मदिर घेवून दिलीप 
वंजारी यांचेकिराणा दुकाना पर्यंत. 
पश्चिम बाजु :- दिलीप वंजारी यांचे 
किराणा दुकाना पासुन आत्माराम धनगर 
यांचे घर घेवून सोपान माळी यांचे 
शेताच्या कडेने मोबाईल टावर जवळुन 
जुन्या मुक्ताई रोडने सरळ तुटलेल्या 
पुला पर्यंत . 
उत्तर बाजु :- वडाचे झाडापासून सरळ 
पुर्वेकडे नदीच्या किनाऱ्याने मज्जीदपर्यंत 
तेथून जुन्या बोध्द वाडयापर्यंत तेथून 
नदीपात्राने पुर्वेकडे रमेश खेवलकर यांचे 
शेतापर्यंत. 
पुर्व बाजु:- खेवलकर यांचे शेतापासून 
पश्चिमेकडे भवानी मंदिराच्या मागून जुना 
मराठा वाडापर्यत. 
दक्षिण बाजु :- शहागढीकडे जाणाऱ्या 
रस्त्याच्या दक्षिणेकडे सरयाच्या 
आडापासुन जगन कोळी यांचे किराणा 

दुकान बशर मोहमंद शफी यांचे घर 
एकुण १५३६ 

घेवून काजीपुरा आडवाडा तेथुन सरळ 
अनुसूचित 

खाली एस. एम . जावेद यांचे घर घेवून 
जाती ०६ २ | संपुर्ण शिंपी वाडा चालीस मोहल्ला | सर्वसाधारण महिला 
अनुसूचित 

मशिद घेवून नजमल टेलर्स घेवून रशिद 
जमाती १२ 

रसुल यांचे घरापासुन रस्ता ओलांडुन 
सुपडु हमाल यांचे घरापर्यंत तेथुन बेबी 
कडु कासार यांचे घर घेवून विकास 
जगन्नाथ वंजारी यांचे घरापर्यत. 
पश्चिम बाजु:- विकास वंजारी यांचे 
घरापासुन वॉटर प्लॉन्ट पासुन रस्ता 
ओलांडुन हनुमान मंदिराच्या मागुन जुन्या 
पोष्ट ऑफिस समोरून सरळ मढी 
कडील रस्त्याची उजवी बाजु घेवून मढी 
वरील हनुमान मंदिर मागील बाजुने 
गोविंदा पाटील सर यांचे घर घेवून 
प्रभाकर पाटील यांचे गोठयाच्या उत्तर 
बाजुने सरळ उत्तर बाजुने वडाचे झाडा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २८ , २०१८ / चैत्र ७, शके १९४० 


पर्यंत , 
उत्तर बाजु:- गांधी चौकातील जयवंताबाई 
महाजन यांचे घरापासून पंढरी वंजारी यांचे 
घरापर्यंत तेथून सरळ रस्त्याने बशीर अब्बास 
यांचे घर घेवून वंजारी वाडयाचे रस्त्याने वरच्या 
दिशेने इब्राहीम शेख कॅन्टीनवाला यांचे घर 
घेवून बसंतीबाई देवे यांचे घर घेवून 
सै.सिराजहान सै.मिरहुसेन यांचे घर घेवून सरळ 
आसीक मेंबर यांचे घर घेवून सरळ सै.निजाम 
यांचे घर घेवून उत्तरेकडे दलमिरखा यांचे घर 
घेवून बशीर बागवान यांचे घरापर्यंत . 
पुर्व बाजु:- बशीर बागवान घराजवळील रस्ता 
ओलांडुन नामदेव घुळे यांचे घरापासून खाली 
दक्षिणेकडे रफिक वायरस यांचे घरापर्यंत तेथून 
शब्बीर ड्रायव्हर घरापर्यंत. 
दक्षिण बाजु:- शब्बीर ड्रायव्हर यांचे घरापासुन 
युसुफ इब्राहीम यांचे घर घेवून उत्तरेकडे | सर्वसाधारण महिला 
टेकडीच्या पायथ्याने राजु धामधरे यांचे 
घरापर्यंत तेथुन खाली पश्चिम दिशेने सलीम 
खान यांचे घर घेवून पुढे पुर्वेकडे मंगेश मराठे 
यांचे घर घेवून शंकर न्हावी घर घेवून जोगी 
वाडा रस्त्यापर्यंत तेथुन सुभाष भोंबे यांचे घर 
घेवून मुलींची उर्दू शाळा घेवून सयाबाई माळी 
यांचे घर घेवून कुंदन बोदडे यांचे घरा पर्यंत 
पश्चिम बाजु :- कुंदन बोदडे यांचे घरापासुन 
मधु चव्हाण यांचे घर घेवून प्रकाश किराणा 
घेवून राजु माळी यांचे घर घेवून रस्ता 
ओलांडुन राजु मिस्तरी यांचे घर घेवून जुने 
भाजी मार्केट घेवून जमील बागवान यांची पान 
टपरी घेवून सरळ वसंत ढमढरे यांचे घर घेवून 
गांधी चौकातील जयंताबाई यांचे घरा पर्यंत . 


एकूण 
१५१३ 
अनुसूचित 
जाती १५९ - 
अनुसचित 
जमाती ०० 


३ 


एकुण १५५७ 
अनुसूचित 
जाती ३६ 
अनुसूचित 
जमाती ४१ 


उत्तर बाजु:- जगन कोळी यांच्या दुकाना 
समोरून सराया आडाच्या उजव्या बाजुने 
मराठे वाडा घेवून भवानी मंदिर घेवून 
बॅक वॉटरच्या कडे कडेने उजव्या बाजुने 
खेवलकर यांच्या शेता पर्यंत 
पुर्व बाजु:- खेवलकर यांचे शेतापासुन गट 
न७१४ घवून इदगाह मागील बाजुनस 
फिल्टर प्लॅन्ट पर्यंत . 
| दक्षिण बाजु:- फिल्टर प्लॅन्टपासुन 

MSEB कंम्पाऊडसह सब स्टेशन धरून 
तेथुन उत्तरेकडे संजु कोळी यांचे 
घरापासुन अमिनखान यांचे घरापर्यंत . 
| पश्चिम बाजु:- अमिनखान यांचे 
घरापासुन वरील बाजुस मोयोददीन 


ला 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २८ , २०१८ / चैत्र ७, शके १९४० 

घरापासुन वरील बाजुस मोयोददीन 
खाटीक यांचे घर धरून इसहाकखन 
यांचे घर धरून असलमखान इसरारखान 
यांचे घर धरून मुख्तार चक्कीवाले यांचे 
घर धरून कमर दाऊद यांचे घर धरून 
बलदारखा यांचे किराणा दुकान घेवून 
दुस्तगीरखान बशरखान यांचे घर घेवून 
अकबर बागवान यांचे घर घेवून जगन 
कोळी यांचे घरापर्यंत . 
उत्तर बाजु:- गणेश कुंभार यांचे 
घरापासुन वर दिनकर कोळी यांचे घ 
घेवून रेणुका देवीच्या पायथ्यने वर हयात 
गनी यांच्या घराच्या कडेने सईद पटेलचे 
घरापर्यंत . 

पुर्व बाजु :- सईद पटेल यांचे घरापासुन 
एकुण १३०२ 

मशिदच्या मागील बाजुने गफफार अमीर 
अनुसूचित 

यांचे घर घेवन शहाबाज हसनखा यांचे 
जाती १०५ 

घर घेवून अमिनखान यांचे घरापर्यंत . सर्वसाधारण महिला 
अनुसूचित 

दक्षिण बाजु:- अमिनखान यांचे 
जमाती ३१ 

घरापासुन तेथुन संजय कोळी यांचे 
घरामागील बाजुने रोड आलांडून 
अंगणवाडी व DYSP ऑफिस पर्यंत . 
पश्चिम बाजु:- DYSP ऑफिस पासून 
हरी विजय सॉमिल पासून संताषभाऊ 
बोदडे यांचे घरापासून गणेश कुंभार यांचे 
घरापर्यंत . 
उत्तर बाजु:- आस्था नगर बखळ प्लॉट 
चा भाग तेथून सरळ जुन्या जिनिंग 
समोरील मठ तेथून आर पुर्वेबाजनु 
कच्च्या रस्त्याने बाबुराव कोळी यांचे घर 
घेवून सोपान माळी यांचे शताच्या 
कोपऱ्यापर्यंत तेथून दक्षिणेकडे डवले यांचे 

घर घेवून उत्तर पुर्व बाजुने मराठी शाळा 
एकुण १३५७ | वॉल कंम्पाऊंड पर्यंत . 
अनुसूचित 

पुर्व बाजु:- मराठी शाळा चे कंम्पाऊंड पुर्व 
जाती ३१३ 

बाजु धरून राजु सायकल मार्ट धरून 
अनुसूचित जे .ई. स्कुल कंम्पाऊंडचे मागील बाजुने | 

अनुसूचित जाती व्यक्ती 
विजय वाघ यांचे घर धरून दक्षिणेकडे 
१६० 

धनराज मोरे यांचे घर पगारे आप्पा यांचे 
घरावरून रस्ता ओलांडून मस्के वायरमन 
यांचे घर धरून कोचुरे ग्रामसेविका यांचे 
| घरापर्यंत . 

दक्षिण बाजु:- कोचुरे ग्रामसेविका यांचे 
घरापासून संजय वाघ यांचे घर धरून 
तायडे वकील यांचे घर , भाकरे यांचे घर 
घेवून मधुकर कोठोके यांचे घरापासून 


जमाती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २८ , २०१८ / चैत्र ७, शके १९४० 


एकुण 


१२९२ 


अनुसूचित 
जाती २४३ 
अनुसूचित 
जमाती 
३६६ 


पश्चिमेकडे गोदावरी मंगलकार्यालय 
घेवून हॉटेल महेद्रा भुसावळ रोड पर्यंत . 
पश्चिम बाजु :- हॉटेल महेंद्रा पासून 
पुर्वेकडे नाल्याच्या बाजु-बाजुने अशोक 
सपकाळे हवालदार यांचे घर घेवून 
पुर्वेकडे आस्था नगरी गेट , जवळून 
पश्चिम उत्तर नाल्याच्या बाजूने आस्था 
नगर बखळ प्लॉटपर्यंत, 
उत्तर बाजु:- बंडु भोई यांचे घरा पासुन 
पुर्वेस धोबी यांचे घर घेवून श्रीधर 
सोनवणे यांचे घर घेवून रस्ता ओलांडुन 
मुकेश वानखेडे यांचे घर घेवून व तेथुन 
मुकेश वानखेडे घरा समोरील रस्ता 
ओलांडुन पगारे आप्पा यांचे घर घेवून 
बनसोडे यांचे घर घेवून एस . टी . डेपोच्या 
वॉल कंम्पाऊड धरून रोहील गणेश यांचे 
घरा पर्यंत . 
पुर्व बाजु:- रोहील गणेश यांचे घरा 

अनुसूचित जमाती 
पासुन धनराज सापधरे यांचे पान टपरी | 

व्यक्ती 
पर्यंत 
दक्षिण बाजु:- धनराज सापधरे यांच्या 
पान टपरी पासुन एस. टी . डेपो घेवून 
आयसीआय बॅक घेवून रस्ता ओलाडुन 
धान्य गोडावुन घेवून रमेश कपले यांचे 
घरापर्यंत . 
पश्चिम बाजु:- रमेश कपले यांच्या घरा 
पासुन रमेश मराठे यांचे घर घेवून नाना 
डोंगरे यांचे घर घेवून बंडु भोई यांचे घरा 
पर्यंत . 
उत्तर बाजु:- जे. ई.स्कुल मागील बाजु चे 
वॉल कम्पाऊडच्या बाजुने राजु सायकल 
मार्ट समोरून गेट पर्यंत तेथुन 
ग . सु. वराडे आयटीआय तेथुन पुर्वेकडे 
अंगणवाडी पर्यंत धरून इस्माईल बाटली 
यांचे घर धरून रस्ता ओलाडुन घमा 
पटेल यांचे घरापर्यत. 
पुर्व बाजु:- घमा नशीर पटेल यांचे 

अनुसूचित जाती 
घरापासुन दक्षिणेकडे निसार पटवे यांचे| 
घर धरून हारून मेंबर यांचे घर धरून 

महीला 
ताहेर मिस्त्री यांचे घरा पर्यंत ताहेर बापु 
यांचे घरापासुन बशीर रमजान घर घेवून 
रस्ता ओलाडुन गनी कंडाक्टर यांचे घर 
घेवून इजाज जनाब यांचे घरापर्यंत तेथुन 
इजाज जनाब यांचे घरा समोरील रस्ता 
ओलांडुन बापु ससाणे यांचे घरापासुन 
बाजुने पुढे जयपाल बोदडे यांचे 


एकुण १४९६ 
अनुसूचित 
जाती ५८० 
अनुसूचित 
जमाती ३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २८ , २०१८ / चैत्र ७, शके १९४० 

घरापासुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
वाचनालय पर्यत . 
दक्षिण बाजु:- डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
वाचनालयापर्यंत तेथुन दक्षिण बाजुने 
पश्चिमेकडे गणपत बोबडे गुरूजी यांचे 
घर तेथुन मधुकर भालेराव यांचे घर 
घेवून बरडच्या पायथ्याचे हसरत मोरे 
यांचे घरापर्यंत 
पश्चिम बाजु:- हसरत मोरे यांचे 
घरापासुन कसुमबाई मेढे यांचे घर धरून 
पंचशिल टेलर यांचे घर घेवून पदमाबाई 
गाढे यांचे घर घेवून विजय वाघ यांचे घर 
घेवून जे.ई. स्कुल कंम्पाऊड पर्यंत 
उत्तर बाजु:- मोहमंद नुर बागवान यांचे 
घरापासुन इसा खाटीक यांचे 
घरासमोरील रस्ता ओलाडुन उखडु 
महेबुब यांचे घर घेवून पुर्ण बाजुस मुशीर 
यांचे घरा घेवून सलीम आलम यांचे घर 
घेवून तेथुन दक्षिणेकडे डॉ मतीन यांचे 
घरापासुन पुर्वेकडे बळीराम इंगळे यांचे 
घर घेवून आनंदा गोसावी यांचे घर घेवून 

रमेश रूपचंद यांचे घरापासुन रस्ता 
एकुण १५६० ओलांडुन मिराबाई न्हावी यांचे घर घेवून 
अनुसूचित 

साबळे यांचे घर घेवून सबोधी नगरच्या 
जाती २३६ बोर्डापर्यंत . 

नागरीकांचा मागास 
अनुसूचित पुर्व बाजु :- संबोधी नगरच्या बोर्डापासुन प्रवर्ग महिला 
जमाती ०६ सिताराम साबळे यांचे घर धरून जुनी 

चावडी घेवून तेथुन हॉटेल श्री धरून 
प्रवर्तन चौकापर्यंत 
दक्षिण बाजु :- प्रवर्तन चौक धरून 
उत्तरेकडं खैरनार कॉम्पलेक्स पासुन 
कवडामल नैनानी यांचे घर धरून देशी 
दारूच्या दुकानापर्यंत . 
पश्चिम बाजु:- देशी दारूचे दुकानापासुन 
उत्तरेकडे चित्रे याचे घर घेवून अरमान 
हसन यांचे घर घेवून मोमंद नुर बागवान 
यांचे घरा पर्यंत 
उत्तर बाजु:- घमा पटेल यांचे घरा 

समोरून MSEB चे कम्पाऊडच्या 
एकुण १३६७ 

बाजुने अब्दुल ईलाही यांचे घरापर्यंत , 
अनुसूचित 

पुर्व बाजु :- अब्दुल ईलाही यांचे घरापासुन 
जाती १३ 

हसन पिंजारी यांचे घर धरून समद | सर्वसाधारण 
अनुसूचित 

मच्छीवाले यांचे घरा समोरील रस्ता 
जमाती ०० 

ओलाडुन उर्दू शाळेच्या वॉल कंपाऊडच्या 
उत्तर पुर्वे बाजु बाजुने जामा मज्जीदकडे 
| तेथुन पश्चिमेकडे इले. डीपी कडील रोड 


ao 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २८ , २०१८ / चैत्र ७, शके १९४० 

ओलाडुन अहमद छोटू पटेल यांचे घर 
घेवून उत्तर पुर्वे दिशेने सबदर कंन्डाक्टर 
यांचे घर घेवून कलीम गंभिर यांचे घर 
घेवून मासुम शहा यांचे घरापर्यंत . . 
दक्षिण बाजु:- मासुमशहा यांचे 
घरापासुन हायवे ओलांडुन बहाणपुर 
हायवेच्या डाव्या बाजुने संबंधीनगरच्या 
बोर्डापर्यंत संबोधीनगर बोर्डापासुन 
पश्चिमेकडे सावळे यांचे घरापासुन रस्ता 
ओलांडुन आझाद यांचा बखळ प्लॉट 
धरून पश्चिमेकडे जातांना बाळु जयकार 
यांचे घरापर्यंत तेथुन सलीम आलम यांचे 
घरापर्यंत . 
पश्चिम बाजु :- सलीम आलम यांचे 
घरधरून रस्ता ओलाडुन मन्यार 
मज्जीत घेवून वाचनालय घेवून रस्ता 
ओलाडुन चंदानी कनिष यांचे घर घेवून 
हाफीजखा बिस्मील्ला यांचे घर धरून 
घमा पटेल यांचे घरापर्यंत . 
उत्तर बाजु:- MSEB सब स्टेशनच्या 
डाव्या बाजुने फिल्टर पलॅन्ट समोरून 
उत्तर पूर्वेकडे मायकल यांचे म्हशीच्या 
गोठा धरून सरळ रेषेत बॅक वॉटर पर्यंत 
तेथुन पुर्वेकडे बहाणपुर हायवे शेजारील 
स्माशान भुमी पर्यंत. 
पुर्व बाजु:- हिन्दु स्माशान भुमी पासुन 

विट भटटा घेवून अक्सा हॉटेल च्या 
एकुण १४४५ 

बाजुने रहमानउल्ला यांचे घर धरून 
अनुसूचित 

दक्षिणेकडे सरळ कोपऱ्यावरील गौतम 
जाती ११८ बोदड यांचे घरापर्यंत . 

सर्वसाधारण 
अनुसूचित दक्षिण बाजु:- गौतम बोदडे यांचे 
जमाती ११ 

घरापासुन सलीम ट्रान्सपोर्टवाला यांचे 
घर धरून वरच्या दिशेने सरळ 
बिस्मील्ला ड्रायव्हर यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम बाजु :- बिस्मील्ला ड्रायव्हर यांचे 
घरापासुन शरीफ मॅकेनिकल यांचे घर 
घेवून आफरोज पिंजारी यांचे घर घेवून 
मुसा ठेकेदार यांचे घर धरून रोड 
ओंलाडुन मजित दाऊद व्यापारी यांचे घर 
घेवून अजिज पटवे यांचे घर घेवून 

MSEB चे कम्पाऊड पर्यंत. 
एकुण 

उत्तर बाजु :- शांताई व्हिडीओ पासुन 
१२९६ बाळु श्रीखंडे यांचे घर घेवून ब-हाणपुर | 

नागरीकांचा मागास 
अनुसूचित रोडने एस. एम . कॉलेज घेवून प्रभाकर , 
हिवरकर यांचे घर घेवून मुस्लीम 

प्रवर्ग व्यक्ती 
अनुसूचित 

कब्रस्थान धरून ब-हाणपुर रोडवरील 


जाती ९९ 


१०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २८ , २०१८ / चैत्र ७, शके १९४० 
जमाती 

| हिन्दु स्मशान भुमी च्या समोरील | 
बाजुपर्यंत पर्यंत. 
पुर्व बाजु :- हिन्दु स्मशान भुमी च्या 
समोरील बाजुने गट नं . २४०, ३७१ , ३८३ , 
पर्यंत . 
दक्षिण बाजु:- गट नं . ३८३ पासून सुधीर 
झांबरे यांचे शेत घेवून पुढे गणेश हळदे 
यांचे घर घेवून रस्ता ओलाडुन सरळ 
रस्त्याने सचिन पाटील यांचे घर घेवून 
रस्ता ओलांडुन वाडे सर यांचे घर घेवून 
सरळ कपले यांचे घरापर्यंत तेथुन संजय 
बोट्ठ पाटील यांचे घर घेवून अलंकार 
एम्पोरिअम बोदवड रोड पर्यंत 
पश्चिम बाजु:- अलंकार एम्पोरिअम 
( बोदवड रोड ) पासून अंबिका ज्वलर्स 
घेवून गावंडे कॉम्पलेक्स घेवून काकडे 
यांचे दुकान घेवून रस्ता ओंलाडुन शांताई 
व्हिडीओ पर्यंत . 
उत्तर बाजु:- अलंकार एम्पोरीयम पासुन 
रामभाऊ कुमार यांचे घरा पासुन पुर्वेस 
संजय सापधरे यांचे घर घेवून हनुमान 
मंदिर घेवून पी. डी . देशमुख यांचे घर 

घेवून दिलीप दुबे यांचे घर धरून दुपटे 
एकुण 

पेंटर यांचे घर घेवून गट नं . ३८३ पर्यंत . 
१४३१ 

पुर्व बाजु:- गट न. ५१२, ५१३ पासुन पुर्वे 
अनुसूचित 

बाजुने रक्षा पेट्रोल पंप समोरून पुर्वेकडे| नागरीकांचा मागास 
जाती ८४ 

गट नं. ५४२, ५४३ पर्यंत 
अनुसूचित 

दक्षिण बाजु:- गट नं .५४२, ५४३ चा भाग 
जमाती ६२ धरून बोदवड रोडने उत्तरेकडे मुक्ताई 

मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्यापर्यंत. 
पश्चिम बाजु :- नविन मुक्ताई मंदिराकडे 
जाणाऱ्या रोडपासुन बोदवड रोडच्या 
उजव्या बाजुने सरळ अलंकार एम्पोरियम 
घरापर्यंत . 
उत्तर बाजु :- हॉटेल गितांजली ( नविन) 
भुसावळ रोड ने गजानन महाराज मंदिर 

| घेवून डॉ. वायकोळे यांचा दवाखाना घेवून 
एकुण १३९० 

बाळु राणे यांचे घर घेवून रस्ता ओलाडुन 
अनुसूचित 

डॉ . मराठे यांचा दवाखाना घेवून छत्रपती 
जाती ७६ शिवाजी उद्यान पर्यंत परीवर्तनचौका 

साधारण महिला 
अनुसूचित 

पर्यंत . 
जमाती ३९ 

| पुर्व बाजु :- परीवर्तन चौका पासुन | 
आयडीबीआय बॅक घेवून बोदवड रोडने 
खेवलकर यांच्या बखळ प्लॉट पर्यंत 
खेवलकर यांच्या बखळ प्लॉट पासुन 
पश्चिमेकडे प्राध्यापक मोरे यांचे घर 


D 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २८ , २०१८ / चैत्र ७, शके १९४० 


घेवून प्रतिभा नगरच्या रस्त्याने तेली 
समाज मंगल कार्यालयाच्या बाजुने रस्ता 
ओलांडुन अरूण तळेले यांचे घर घेवून 
सरळ रस्त्याने गजानन तळेले यांचे घर 
घेवून रस्ता ओलाडुन सापधरे यांचे | 
किराणा दुकान घेवून तहसिल रोडने 
प्रमोद भारंबे यांच्या घरापर्यंत . 
दक्षिण बाजु:- भारंबे यांच्या घराच्या 
बाजुच्या रस्त्याने सरळ राजु सुरेगे यांचे 
घर घेवून लक्ष्मण यांचे घर घेवून 
तुळसिराम काठोके यांचे घर घेवून दगडी 
खदानचे बाजुन निकम यांचे घर घेवून 
सरळ रोडापर्यंत तेथुन फॉरेस्ट ऑफिस 
समोरील रोडने दक्षिणेकडे विष्णु पाटील 
यांचे घरासमोरील बाजुने राजु बारी 
यांच्या घराच्या मागील बाजु पर्यंत . 
पश्चिम बाजु:- राजु बारी यांचे घराच्या 
मागील बाजुने गट नं.६८० पासुन गट 
नं .६७३ धरून सरळ कोर्टाच्या मागुन 
गुरांचा दवाखाना धरून हॉटेल गितांजली 
पर्यंत . 
उत्तर बाजु:- तायडे वकील यांचे घर 
पुर्वेकडे लाल बंगल्यापर्यंत तेथुन 
आदिवाशी वस्तीगृहाला लागुन सरळ 
तहसिलकडे जाणाऱ्या रस्त्यापर्यंत (संजु 
बोरसे न्हावी यांचे दुकानापर्यंत ) 
पुर्व बाजु:- संजु बोरसे यांचे दुकानापासुन 
दक्षिणेकडे तहसिल कार्यालय घेवून रस्ता 
ओलाडुन चोपडे यांचे घर घेवून लहासे 
यांचे घर घेवून रस्ता ओंलाडुन वावगे 
विहिर घेवून तेथुन महाजन यांची चक्की 
रस्ता ओलाडुन कळंत्री वकील यांचे घर 
घेवून पु. जे. पाटील यांचे घर घेवून रस्ता | सर्वसाधारण 
ओंलाडुन सुजीत पाटील यांचे घर घेवून 
पोहेकर यांचे घर घेवून नलीनी बावस्कर 
यांचे घर घेवून भोई यांचे घर घेवून 
हायवे पर्यंत . 
दक्षिण बाजु:- भोई यांचे घरापासुन 
हायवेने सरळ गट नं .६८० पर्यंत 
पश्चिम बाजु :- गट नं. ६८० पासुन सरळ 
रामु बारी यांचे घर घेवून उत्तरेकडे 
गावातील भुसावळ रोड धरून विष्णु 
पाटील यांचे घर घेवून तायडे वकील 
यांचे घरापर्यंत . 

उत्तर बाजु :- लक्ष्मण भलभले यांचे घरा नागरीकांचा मागास 
| पासुन जैन मंदिर घेवून रस्ता ओलाडुन प्रवर्ग महिला 


१५ 


एकुण 
१४७३ 
अनुसूचित 
जाती २६८ 
अनुसूचित 
जमाती २४ 


१६ 


एकुण 
१३५२ 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २८ , २०१८ / चैत्र ७, शके १९४० 

अनुसूचित किशोर सापधरे यांचे घर घेवून 
जाती २२ 

| शांतीलाल शर्मा यांचे घर घेवन रस्ता 
अनुसूचित 

औंलाडुन रमेश तळेले यांचे घर घेवून 
जमाती ०६ रमेश खेवलकर यांचे घर घेवून राजेंद्र 

तळेले यांचे कॉप्लेक्स पर्यंत . 
पुर्व बाजु:- तळेले यांचे कॉम्पलेक्स पासुन 
बोदवळ रोडने ललीत रेडीमेड घेवून 
आलीझाड यांचे घर घेवून रस्ता 
ओलाडुन बुलढाणा अर्बन बँक घेवून 
महाजन पेट्रोल पंप पर्यंत 
दक्षिण बाजु:- महाजन पेट्राल पंपापासुन 
पश्चिमेकडे संजय धनगर यांचे घर घेवून 
रस्ता ओलाडुन चिचोले यांचे घर, भास्कर 
महाजन यांचे घर घेवून रस्ता ओंलाडुन 
लेवा समाज मंगल कार्यालय घेवून 
सदाशिव चव्हाण यांचे घरा पर्यंत . 
पश्चिम बाजु:- सदाशिव चव्हाण यांचे 
घरा पासुन राजहंस इस्टीटयुट घेवून 
सुंदरलाल जैसवाल यांचे घर घेवून 
लक्ष्मण भलभले घरा पर्यंत . 
उत्तर बाजु :- देविदास झांबरे यांचे घरा 
पासुन बारसाफे यांचे घर घेवून नारायण 
बोरसे यांचे घर घेवून गोविंदा पाटील 
यांचे घर घेवून दक्षिणे बाजुस राजेंद्र 
धनगर यांचे घर घेवून अनिररूध्द झोपे 
यांचे घराच्या मागील बाजुने रमेश जोगी 
यांचे घरापर्यंत, 
पुर्व बाजु:- रमेश जोगी यांचे घर घेवून 
रमेश कासार यांचे घर घेवून रस्ता 

ओंलाडुन हॉटेल दिपाली घेवून साई 
एकुण 

अॅटोपार्ट घेवून हायवे ओंलाडुन वंजारी 
१२२१ 

साहेब यांचे घर घेवून मुक्ताई पादुका 
अनुसूचित 
१७ 

तेथुन कोमलशेठ यांचे जिनींग पर्यंत . 
जाती १३८ 

दक्षिण बाजु: - कोमल शेठ यांनी सर्वसाधारण 
अनुसूचित 

जिनींगची समोरील बाजुने जिनींगची 
जमाती ०० 

मागील बाजुपर्यंत . 
पश्चिम बाजु :- कोमलशेठ यांचे 
जिनींगच्या मागील बाजु पासुन गाड 
रस्त्याने डीपी हायवे ओंलाडुन प्रकाश 
गाजरे यांचे घर घेवून सोनवणे वायरमन 
यांचे घर घेवून सुर्यवंशी यांचे घर 
बावस्कर यांचे घरापासुन वावगे बुवा यांचे 
घर घेवून रस्ता ओलाडुन जयश्री थिटे 
यांचे घर घेवून रस्ता ओंलाडुन महाले 
यांचे घर घेवून बाबुलाल पिंजारी यांचे 
घर घेवून चिपाडे यांचे घर घेवून रस्ता 
ओलांडुन साळुके यांचे घर घेवून 
देविदास झांबरे यांचे घरा पर्यंत . 


जळगाव, २६ मार्च २०१८ 


(किशोरराजे निंबाळकर) 
जिल्हाधिकारी जळगाव 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २८ , २०१८ / चैत्र ७, शके १९४० 


ANNEXURE 7 -A 


No . Palika - 3 / Election / 320 / 2018 . - In exercise of the powers conferred on me by Order No . SEC / 1094 / 
164 / 1994 , dated 31st October 1994 of State Election Commissioner, Maharashtra of fixing the number of 
seats to be elected and the extent of the Wards into which the said Area of the MuktainagarNagarpanchayat 
is to be divided and the Wards reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backwards Class of 
Citizens and Women ( including Women belonging to the Schedule Caste , Scheduled Tribes and Backward 
Class of Citizens ) as the case may be as shown in the Schedule to the draft Order bearing dated 1st 
March 2018 was published as required by the provision to sub - section ( 1 ) ofSection 10 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayat and Industrial Townships Act, 1965 for information of the residents 
of the said Act herebymake following order namely. 


ORDER 


Whereas , the DivisionalCommissioner and Regional Director, Nashik Division ,Nashik by his Order 
No . NP - 2 / 1/Final Ward Formation 2018 outward No . 165 / 18 , dated 22nd March 2018 issued under 
sub -section (2 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayat and Industrial Townships Act 
1965 ( Mah . XL of 1965 ) has fixed for the Muktainagar Nagarpanchayat the number of Councillors to be 
elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Backward 
Class of Citizens and Women ( including the number of seats reserved for the Women belonging to the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens ), as shown below . 


1. 


The number of Councillors to be elected 


2 . 


The number of seats to be reserved 


(a ) for the Scheduled Caste 


(b ) for the Scheduled Tribes 


(c ) for the Backward Class of Citizens 


3. The total number of seats to be reserved for Women 
(including the number of seats to be reserved for Women belonging the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) 


4 . Out of seats at serial number 3 , number of seats reserved for Women 
belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class 
of Citizens as shown in item at serial number 2 ( a ), (b ), and (c ) 
respectively , are as under – 


(a ) for the Scheduled Caste 


(b ) for the Scheduled Tribes 


(c ) for the Backward Class of Citizens 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २८ , २०१८ / चैत्र ७, शके १९४० 


93 


05 


5 . Number of seats reserved , for Women as General Category 
( number of seats as serial number 3, minus number of seats at serial number 4 ) 


Now therefore , in exercise of the powers conferred on me by order No. Sec./1094 / 164 / 1994 , dated 
31st October 1994 of the State Election Commissioner, Maharashtra , read with sub - section ( 1 ) of the 
Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayat and Industrial Townships Act, 1965 

Nimbalkar, the Collector of Jalgaon District, hereby fix the number and 
extent of the Ward into which seats shall be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward 
Class of Citizens and Women ( including Women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens) as the case may be as shown in the Scheduled to this Order. 


The Order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately following 
the date of this Order. 

Appendix - 3 
Ward wise Population , boundary of Wards & Reservation 

Muktainagar Nagarpanchayat General Election 2018 
Ward Name Total Seat Description of boundary of the Ward ( North , East, Reservati 
No of the Population No 

South , West ) 

on 
Ward 1 of Ward 

Category , 
No, if SC 

SC , ST, 
any Population 

ВСС , 
ST 

Women 
Population 

SC .ST. B 

CC 

Category 
2 

NORTH SIDE : From bridge leading to Old Muktai Temple 
road towards Northside along with Back water , moving towards 
Northeast side upto Baniyan tree , 


in 


Total 
Population 
- 1382 

SC 
Population 

-80 


EAST SIDE :- From Baniyan tree to water tank , From water tank 
to Old Mchtar quarter form old mehtar quarter to Prabhakar 
patil s cowshed , From prabhakar patil s cowshed to Supandu 
narayan patil s house, From supadu narayan patil s house to lewa 
madhi, including Hanuman mandir, from Hanuman upto Ashalata 
papdikar s house, including that upto Balasaheb fadanvis s old 
house, then crossing the road considering Old Post office , 
considering Vani wada including house of Naeem khan , from 
Naeem Khan s house to Old video centre , from old video centre to 
Vasant sadavarte s house , from Vasant sadavarte s house to 
shekhar sheth s provision shop including Whole shingote wada, 
from Shingote wada to whole Karnataki wada , from Karnataki 
wada to Cinema talkies, From cinema talkies to Vikas society , 
crossing the road upto Raj dairy , from Raj dairty upto kabrasthan 
maſjid including Bajar road . 


Person 


ST 


Population 

-307 


SOUTH SIDE :- From Bajar road to Westside Diwanshah Darga , 
from diwanshah darga to Bajar area Hanuman mandir , from 
Hanuman mandir upto Dilip vanjari s provision shop . 


WEST SIDE :- Dilip Vanjari s provision shop to Atmaram 
dhangar s house , from Atmaram dhangar s house to Mobile tower 
beside Sopan mali s farm , From Mobile tower going straight by 
Old Muktai road upto bridge . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २८ , २०१८ / चैत्र ७, शके १९४० 


NORTH SIDE : From Baniyan tree straightway towards 
Eastside along with river Purna upto majjid , from Majjid to old 
Baudh wada , from old Baudh wada along with river towards East 
upto Ramesh khevalkar s farm . 


EAST SIDE :- From Ramesh Khevalkar s farm coming to the 
West direction behind Bhavani temple upto old Maratha wada. 


Total 
Population 

1536 


SC 


12 


Population 

06 


SOUTH SIDE : The road leading to Shahagadi towards 
Southside upto Saraya s Aad to Jagan koli s provision shop , from 
jagan koli s shop to Bashir mohammad Shafi s house, form Bashir 
mohammad shafi s house to Kajipura akhada. From kajipura 
akhada Straight down to S.M . javid s house, form S.M . javid s 
house upto whole Shimpi wada , From shimpi wada considering 
Chalis mohalla majjid , and Najmal tailor upto Rashid rasul s 
house, from Rashid rasul s house crossing the road upto Supadu 
hamal s house , From supadu hamal s house considering Devi kadu 
kasar s house, From devi kadu kasar s house upto Vikas jagannath 
vanjari s house , 


General 
Women 


ST 


Population 


12 


WEST SIDE : From Vikas vanjairi s house to Aksa water plant, 
crossing the road upto backside of Hanuman temple and front side 
Post office straight by Madhi road considering right side of the 
road including Hanuman mandir backside upto Govinda patil s 
house form govinda patil s house to Prabhakar patil s cowshed 
straight to Northside upto Baniyan tree . 


NORTH SIDE : Gandhi chowk corner starting from Jayvantabai 
mahajan s house upto Pandhari vanjari s house, from pandhari 
vanjari s house straight along with road uplo Bashir abbas house , 
including that going upside by the road of Vanjari vada upto 
Ibrahim sheikh Canteenwala, considering Vasantabai daive s 
house , Sayyed mirjahan s house upto Atik member s house , 
including Sayyed nijam s house towards North Dalmir kha s upto 
Bashir bagwan s house. 


Total 
Population 

1513 


EAST SIDE : From Bashir bagwan s house crossing the road 
upto Namdev ghule s house, towards southside upto Rafik 
wireman s house , from rafik wireman s house upto Shabbir 
driver s house . 


SC 


General 
(Women ) 


Population 

159 

ST 
Population 

00 


SOUTH SIDE :- From Shabbir driver s house to considering 
Yusuf ibrahim s house towards North side considering hill base 
area upto Raju dhamdhare s house , from Raju dhamdhare s house 
towards Westside upto Salim Khan s house including that straight 
towards East side upto Mangesh marathe s house , from Mangesh 
marathe s house upto Shankar nhavi s house , from Shankar 
nhavi s house to Yogesh kale s house upto Jogi wada road , from 
Jogi wada road including Subhash Bombe s house and Girls urdu 
high school and Sayabai Mali s house upto Kundan bodade s 
house 


WEST SIDE :- From Kundan bodade s house including Madhu 
chavhan s provision and considering Raju mali s house crossing 
the road Raju mistri s house including old Bhaji market and Amin 
bagwan s pan shop straight upto Vasant dhamdare s house, from 
vasant dhamdare s house upto Jayavantabai s house in Gandhi 
chowk 


Total 
Population 

1557 

SC 
Population 


NORTH SIDE : . from the front of Jagan koli s provision shop 
considering right side saraya aad including Maratha wada and 
Bhavani mandir , from Bhavani mandir to the side of back water General 
upto Khevalkar s farm . 

Women 
EAST SIDE :- including Khevalkar s farm gat no.714 to idgah s 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २८ , २०१८ / चैत्र ७, शके १९४० 


94 


36 


backside upto Filter plant , 


ST 


Population 


SOUTH SIDE : - From Filter plant to MSEB compound including 
Substation , From substation to Northside Sanju koli s house upto 
Amin Khan s house 


WEST SIDE :- From amin khan s house Considering upside 
Moyiuddin khatik s house including Isahak khan s house . From 
Aslam khan s house to Muktar chakkiwala considering Kamar 
daud s house and Baldar khan s provision shop including 
Dastagir khan basher khan shouse upto Akbar bagban s house , 
From Akbar bagban s house upto agan koli s house . 


NORTH SIDE :- . from the front of Jagan koli s provision shop 
considering right side saraya aad including Maratha wada and 
Bhavani mandir, from Bhavani mandir to the side of back water 
upto Khevalkar s farm . 


EAST SIDE :-including Khevalkar s farm gat no. 714 to Idgah s 
backside upto Filter plant . 


Total 
Population 

1302 

SC 
Population 

105 


SOUTH SIDE :- From Filter plant to MSEB compound including General 
Substation . From substation to Northside Sanju koli s house upto 

Women 
Amin Khan s house , 


ST 


Population 


31 


WEST SIDE :- From amin khan s house Considering upside 
Moyiuddin khatik s house including Isahak khan s house , From 
Aslam Khan s house to Muktar chakkiwala considering Kamar 
daud s house and Baldar khan s provision shop including 
Dastagir khan basher khan s house upto Akbar bagban s house , 
From Akbar bagban s house upto Jagan koli s house. 


NORTH SIDE : From Astha nagar considering open plot straight 
upto old jinning , considering front sided math moving along with 
kachha road towards Northeast side upto Baburav koli s house, 
from baburav koli s house upto corner of Sopan mali s farm , from 
Sopan mali s farm leading towards south direction upto Davale s 
house, including that from Northeast side upto Marathi school 
wall compound 


Total 
Population 

1357 

SC 
Population 

313 

ST 
Population 

160 


EAST SIDE :- Considering East side of Marathi school wall 
compound upto Raju cycle mart, including that backside of 
J. E . School compound upto Vijay wagh s house , including that 
towards south upto Dhanraj more s house, from Dhanraj more s 
house including Pagare appa s house crossing the road upto Maske 
wireman s house , including that upto Kochure Gramsevika s SC 
house . 

Person 
SOUTH SIDE :- From Kochure gramsevika s house upto Sanjay 
wagh s house including that uplo Tayade lawyer s house from 
Tayade lawyer s house including Bhakare s house upto Madhukar 
kathoke s house, from Madhukar kathoke s house towards 
Westside upto Godavari mangal karyalay, including that upto 
Hotel Mahendra upto Bhusawal road 


WEST SIDE :- From Hotel Mahendra towards East side along 
with Pachmori Nala upto Ashok sapkale s constable house from 
Ashok sapkale s house towards East side upto Ashtha nagari gate, 
from Astha nagari gate along with Nala upto Astha nagar apen 
plot. 


Total 
Population 


NORTH SIDE : From Bandu bhoi s house upto Eastside of st 
Pandurang dhobi s house from Pandurang dhobi s house upto 
Shridhar sonawane s house, From Shridhar Sonawane s house 

Person 


१६ 


SC 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २८ , २०१८ / चैत्र ७, शके १९४० 
1292 upto Crossing the road upto Mukesh vankhede s house, Crossing 

the road of 9.2 upto Front side house of Pagare appa,From house 

of Pagare appa upto Bansode s house , From bansode s house upto 
Population 

S.T.Depo wall compound including upto RohilGanesh s house . 
243 

EAST SIDE : From Rohil ganesh s house upto Dhanraj 

sabdare s stall. 
Population 
366 

SOUTH SIDE :- From Dhanraj sabdare s stall upto S.T.Depo 
including ICICI bank , crossing the road including godown From 
ICICI bank Crossing the road upto Ramesh kapale s house . 


ST * 


WEST SIDE ;- From Ramesh kapale s house upto Ramesh 
marathe s house including Nana dongare s house , From Nana 
dongare s house upto Bandu bhoi s house . 


NORTH SIDE :- From J.E .School wall compound backside and 
from front side of Raju cycle mart upto J.E .School gate , from 
J.E.School gate upto Gasu varade ITI, From Gasu varade ITI 
towards Eastside upto Anganwadi including that upto Ismail 
Batali s house , including that crossing the road upto Gama patel s 
house 


Total 
Population 

1496 


EAST SIDE - From Gama nashir patel s house towards South 
side upto Nisar patel s house including that upto Dharun harun 
member s house, from Dharun harun member s house upto Talier 
mistri shouse, from Taher mistri s house upto crossing the road in 
front of Izaz janab s house upto Bapu sasane s house from Bapu 
sasane s house front side upto jaypal bodade s house including 
that upto Taher bapu s house from Taher bapu s house including 
Bashir ramjan s house crossing the road upto Gani conductor s 
| house including that izaz janab s house ,From izaz janab s house 
to crossing the road upto bapu sasane s house , from bapu sasane s Women 
house to by going straight to Jaypal bodade s house , from jaypal 
bodade s house upto Dr.Babasaheb Ambedkar library 


SC 


8 


Population 

580 

ST 
Population 


SOUTH SIDE :- _ From Dr. Babasaheb Ambedkar library to 
considering Southside west direction upto Ganpat bodade s 
guruji s house , From ganpat bodade s house to Madhukar 
bhaleray s house , from Madhukar bhaleray s house to Barad s foot 
upto Hasratmore s house 


WEST SIDE :- From Hasrat more s house upto Kusumbai 
medhe s house , from Kusumbai medhe s house to Panchashil 
Tailor s house , from Panchashil tailor s house to Padmabai 
gadhe s house , from Padmabai gadhe s house upto Vijay wagh s 
house ,from vijay wagh shouse upto J.E .School Compound . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २८ , २०१८ / चैत्र ७, शके १९४० 


90 


NORTH SIDE :- From Mohammad nur bhagwan s house upto 
Isa khatik s house, crossing the road upto Ukhardu mehbub s 
house ,Eastside of Mushir manyar s house upto Salim alam s 
house, from salim alam house upto Southside Dr.Motin s house, 
From dr.motin s house upto towards Eastside of Baliram ingale s 
house, from Baliram ingale s house upto Ananda gosavi s home, 
from Ananda gosavi s home upto crossing the road Mirabai nhavis 
house,from Mirabainhavi s house upto Sambhodinagar board . 


Total 
Population 

1560 


SC 


Population 

236 


EAST SIDE :- From Sambhodi nagar board to Sitaram savale s BCC 
home, from Sitaram savale s home upto juni chavadi including Woman 
Shri Hotel , From shriHotel upto Pravartan chowk . 


Population 


SOUTH SIDE :- From Pravartan chowk to Khairnar complex 
from khaimar complex to Kawadamal nainani s house , from 
Kawadamal nainani s house upto Deshi licker shop . 


WEST SIDE :- From Deshi licker shop upto Northside Chitre s 
house, From Chitre s house to Arman hasan s house , From Arman 
hasan s house to Mohammad nur bhagwan s house. 


NORTH SIDE :: From Ghama patel house frontside MSEB 
compound upto Abdulla ilahi shouse . 


Total 
Population 

1367 


EAST SIDE - From Abdulla ilahi s house to Hasan pinjari s 
house, From Hasan pinjari s house to Samad machhiwale s house 
crossing the road Urdu high school wall compound side upto Jama 
majjid , from jama majjid Westside Electric D.P pole towards 
house of ahmad chotu s house from ahmad chotu s house 
towards Sabdar conductor house , From sabdar conductor house 
upto Kalim gambhir patel s house , from Kalim gambhir patel 
house upto Masum shah s house, From Masum shah s house by 
crossing the highway road by the leftside of burhanpur highway General 
uplo sambhodinagar board . 

Person 


SC 


Population- 


10 


Population 


SOUTH SIDE :- From sambhodi nagar board to Westside 
Savale s house , from savale s house crossing the road upto Azad s 
emptly plot. Form azad s plot to Balu jaykare s house , from Balu 
jaykare shouse upto Salim alam s house 


00 


WEST SIDE :- From Salim alam s home crossing the road 
including Manyar Majjit, From manyar majjit upto Vachanalay 
upto crossing the road Chandani kanish kha s house , from 
chandani kanish kha s house upto Hafij kha bismilla kha s house, 
from Hafij kha bismilla kha s house upto Ghama patil s house. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २८ , २०१८ / चैत्र ७, शके १९४० 


NORTH SIDE :- by the left side of MSEB substation from the 
front side of Filter plant towards Northeast side including buffalo 
shed and straight upto back water. form back water to Eastside 
Creamation ground on burhanpur highway road . 


EAST SIDE : From Hindu cremation ground upto Brick 
Furnance , including Aksa Hotel, from Aksa hotel to rahman ulla 
house, From rahman ulla s house straight up to Gautam bodade s 
house . 


Total 
Population 

1445 

SC 
Population 

118 

ST 
Population 


11 


General 
Person 


SOUTH SIDE - From Gautam bodade s house to Salim 
transportwala s house, from Salim transportwala s house upside to 
Bismilla driver s house . 


WEST SIDE ; From Bismilla driver s home upto Sharif 
mechanical s home, from Sharif mechanical s home upto Afroj 
pinjari s home, from Afroj pinjari s home upto Musa thekedar s 
home, crossing the road Majjit daud vyapari s home from Majjit 
vyapari s home upto ajij patel s home from Ajij patel home upto 
MSEB Compound 


NORTH SIDE - From Shantai video upto Balu shrikhande s 
houde , including S . M . college ,burhanpur road upto Prabhakar 
hivarkar s house , from Prabhakar hivarkar s house upto Muslim 
kabrasthan , from Muslim kabrasthan upto Hindu cremation 
ground, burhanpur road frontside. 


EAST SIDE : - From Hindu cremation ground front sided upto gat 
no240 , 371, 383 


Total 
Population 

1296 

SC 
Population - 1 12 


Person 


99 


SOUTH SIDE :- From gat no240,371,383 upto Sudhir jhambare s 
farm ,straight to the point Ganesh halade s house , from Ganesh | BCC 
halade s house crossing the road straight to Sachin patil s house, 
including that crossing the road upto Vade sirs house, from vade 
sir s house to kapale s house , from kapale s house to Sanjay 
dhondu patil s house, From sanjay dhondu patil s house upto 
Alankar emporium Bodvad road . 


ST 


Population 

108 


WEST SIDE :- From Alankar emporium upto Ambika jewellers , 
From Ambika jewellers upto Gavande complex , From Gavande 
complex upto Yogesh kakde s stall, crossing the road upto Shantai 
video . 


Total 
Population 

1296 

SC 
Population 


NORTH SIDE : From Alankar emporium to Rambhau 
kumbhar s house upto Eastside of Sanjay sapchare s house, From 
Sanjay sapdhare s house upto Hanuman Temple , From Hanuman 
temple upto P . D . Deshmukh s house, From P .D .Deshmukh s house 
upto Dilip dube s house, From Dilip dube s upto Dupate painter s 
house, From Dupate painter upto yat no 383 


EAST SIDE ;- From Gat no. 512 ,513 upto Eastside front of 
Raksha petrol pump at gatno .542 .543 


Women 


99 


ST 


SOUTH SIDE :- From gat no 542 ,543 upto including Eastside of 
Muktai Temple road . 


Population 


108 


WEST SIDE :- the road leading to Navin Muktai Temple road 
considering the right side of bodwad road straight upto alankar 
emporium 


Total 
Population 

1390 


14 


NORTH SIDE :- From Hotel Gitanjali by bhusawal road 
including Gajanan mahajaj mandir upto Dr.vaykole s Hospital, 
From Dr. vaykole s hospital upto Balu rane s house, From Balu 
rane s house by crossing the road upto Dr.Marathe s hospital, 
From Dr.Marathe s hospital upto Chatrapti Shivaji Garden , from 


Genral 
Women 


SC 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २८ , २०१८ / चैत्र ७, शके १९४० 


98 


Chatrapati Shivaji garden upto Parivartan chowk 


Population 

76 


ST 


Population 


EAST SIDE :- From Parivartan chowk upto IDBI bank by going 
to Bodwad road upto Khevalkar s empty plot from Khevalkar s 
empty plot from there towards Westside including Professor 
More s house , by the road of pratima nagar Teli samaj mangal 
karyalay side crossing the road including Arun Talele house , 
straight by the road upto Gajanan talele s house, from Gajanan 
talele s house crossing the road upto Sapdhare s provision , from 
sapdhare s provision going by the tahsil road upto Pramod 
bharambe s house . 


SOUTH SIDE :-From pramod bharambhe s house by the side 
road including the Raju surange s house and Tulshiram kathoke s 
house , from Tulshiram kathoke s house to by going the side of 
Dagadi khadan to Nikam s house straight upto the road , from 
nikam s house including that straight by the road from the Front 
side of Forest office road towards Southside considering Front 
side of Vishnu patil s house, and by the backside ofRaju bari s 
house upto gat no .680 


WEST SIDE :- by the backside of Raju bari s house upto gat 
no.680 from gat no .680 upto gat no.673, considering that straight 
uplo court including Veternary hospital upto HotelGitanjali. 


NORTH SIDE :- From Tayade lawyer s house to eastside upto 
red bunglow . from red bunglow considering the Adiwasi hostel 
by the road leading towards Tahsil office , upto Sanju borse s 
Barber Shop 


Total 
Population 

1473 

SC 
Population 


EAST SIDE :- From Sanju borse s barber shop towards Southside 
including Tahsil office crossing the road upto Chopde s house, 
from chopde s house to Lahase s house, from Lahase s house 
crossing the road upto the Vavage well , from vavage well upto 
mahajan flour mill, form mahajan flour mill crossing the road 
upto Kalantri lawyer s house, From kalantri lawyer house to 
crossing the road upto P.j.patil s house , form pj.patil s house to 
crossing the road upto sujit patil and Pohekar s house , From 
pohekar s house to Nalini Baviskar s house , from Nalini 
baviskar s house to Bhoi s house . Upto highway . 


15 


Ganeral 
Person 


268 


ST 
Population 

24 


SOUTH SIDE :- From bhoi s house to by going straight to the 
highway upto at gat no .680 


WEST SIDE :- From Gat no.680 upto Ramu bari s house 
including that towards Northside considering Bhusawal road upto 
Vishnu patil s house, from Vishnu patil s house upto Tayde 
lawyer s house 


Total 
Population 

1352 


NORTH SIDE : From Laxman bhalbhale s house to Jain temple 
by crossing the road upto Sapdhare s house, From sapdhare s 
house to Shantilal sharma s house by crossing the road upto 
Ramesh talele s house ,from ramesh talele s house to Ramesh 
khevalkar s house , From ramesh khevalkar s house upto Rajendra 
talele s complex . 


SC 


16 


BCC 
Women 


Population 


22 


ST 


Population 

06 


EAST SIDE :- From Talele s complex by going Bodwad road to 
Readymade upto Aalijhad s house , from Aalijad s house to 
crossing the road uplo Buldhana urban bank including upto 
mahajan petrol pump 
SOUTH SIDE :- From Mahajan petrol pump to Westside Sanjay 
dhangar s house, from sanjay dhangar s house to crossing the road 
upto chichole s house, form chinchole s house to Bhaskar 
mahajan s house, from mahajan s house crossing the road upto 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २८ , २०१८ / चैत्र ७, शके १९४० 


lewa samaj mangal karyalay , from karyalay upto sadashiv 
chavhan s house . 


WEST SIDE :- From Sadashiv chavhan s house to Rajhans 
institute , from rajhans institute to Sundarlal jaiswal s house , 
including Laxman bhalbhale s house 


NORTH SIDE :- From Devidas jhambare s house to Barsafe s 
house, from barsafe s house to Narayan borse s house, from 
narayan borse s house to Govinda patil s house from govinda 
patil s house Southside Rajendra dhangar s house, from rajandra 
dhangar s house to Anirudha jhope s house upto backside of 
Ramesh jogi s house 


Total 
Population 

1221 


EAST SIDE :- From Ramesh jogi s house to Ramesh kasar s 
house , form ramesh kasar s house crossing the road upto Hotel 
Dipali including Sai autoparts crossing the highway upto Vanjari 
saheb s house, From vanjari saheb s house to Muktai paduka , 
From muktaipaduka upto Komalsheth jinning 


SC 


17 


Population 


SOUTH SIDE :- From Komalsheth jinning to front side upto 
jinning backside . 


General 
Person 


138 
ST 


Population 


00 


WEST SIDE :-From komalsheth jinning backside to by crossing 
old dp highway road upto Prakash gajare s house, from prakash 
gajare s house to Sonawane wireman s house, form sonawane 
wireman s house to Suryawanshi s house , from suryawanshi s 
house to Vavage buva s house, from vavage buvas house crossing 
the road upto Jayashir thite s house crossing the road upto 
mahale s house , from mahale s house to babulal pinjari s house, 
from pinjari s house to chipade s house, from chipade s house to 
crossing the road upto Salunke s house , from salunke s house to 
devidas jhambare s house . 


Jalgaon , 26th March 2018 


(Kishorraje Nimbalkar ) 


Collector Jalgaon . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


